पेढी बॅरेज उसिंयो मध्यम प्रकल्प, तालुका-जिल्हा- 
अमरावती प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- सुप्रमा-२०२१/(प्र.क्र.१३६/२१)/ मध्यम प्रकल्प 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०५ ऑक्टोबर, २०२१. 


संदर्भ:- १) कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर 
महामंडळ निर्णय विपाविम/६/२०११/प्रमा/(४४/२००८) २००८ 
दि.३०.०४.२००८ 
२) कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर, 
यांचे पत्र जा.क्र. २८४८/कातां ७/पेढी बॅरेज सुप्रमा/ २०२१ 
दिनांक १९/०५/२०२१ 


प्रस्तावना:- 
पेढी बॅरेज उसिंयो मध्यम प्रकल्प, तालुका- जिल्हा-अमरावती येथे पेढी नदीवर ४.६५ 


दलघमी क्षमतेचे धरण बांधणे प्रस्तावित आहे. सदर प्रकल्प हा मा. राज्यपाल यांच्या सिंचन 


SBN अंतर्गत असून तो विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत अमरावती या प्रदेशांतर्गत 


आहे. प्रकल्पाव्दारे अमरावती जिल्हयामधीळ अमरावती तालुक्‍यातील २२३२ हे. क्षेत्र 


सिंचनाखाली आणण्याचे नियोजित आहे. 


पेढी बॅरेज उसिंयो प्रकल्पास महामंडळ निर्णय विपाविम//६/२०११/प्रमा/(४४/२००८) 


२००८ दि.३०.०४.२००८ अन्वये रु. ६२.७६ कोटी रकमेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली 


होती. 


दरम्यानच्या काळात दरसूचीतीलवाढ, भूसंपादन किंमतीतील वाढ, संकल्पचित्रातील 


बदल, इत्यादी कारणांमुळे प्रकल्पाच्या किंमतीत वाढ झाल्यामुळे कार्यकारी संचालक, विदर्भ 


पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांचे संदर्भ क्रमांक २ अन्वये सन २०१८-१९ चे दरसूचीवर 


आधारीत रुपये ३६१.६१ कोटी किंमतीचा प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव 


मान्यतेस्तव शासनास सादर केला आहे. प्रकल्पाचे लाभ व्यय गुणोत्तर ०.६३ येत असून प्रकल्प 


आर्थिक मापदंडात बसत नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२१/(प्र.क्र.१३६/२१)/ मध्यम प्रकल्प 


सदर प्रकल्पाची प्रस्तावित प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता किंमत रूपये ३६१.६१ 


कोटी प्रथम नव्याने प्रशासकीय मान्यता किंमत रूपये ६२.७६ कोटी च्या तुलनेत रूपये २९८.८५ 


कोटीने जास्त आहे. किंमत वाढीची प्रमुख कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत :- 


अनुक्रमांक बाब वाढ(रुपये कोटी) 

ae ile बदलामुळे झालेली वाढ ५३.४९ 

२ जादा दराची निविदा स्विकृतीमुळे वाढ १०.२५ 

३ भूसंपादनाच्या किंमतीतील वाढ १२८.२९ 

४ ंकल्पचित्रातील वाढ ३३.३५ 

५ पुऱ्या तरतुदींमुळे झालेली वाढ ४.५० 

६ इतर कारणांमुळे झोलली वाढ ५८.३७ 

9 षंगिक खर्चात झालेली वाढ १०.६० 
एकूण वाढ २९८.८५ 


प्रकल्पाचा संकल्पित एकूण पाणीसाठा ४.६५ दलघमी असून एकूण पाणीवापर ०९.७२ 


दलघमी इतका आहे. अमरावती जिल्हयामधील अमरावती तालुक्‍यातील २२३२ हे. क्षेत्रास 


सिंचनाचा लाभ होणार आहे. 


सदर प्रस्ताव नियामक मंडळाच्या दिनांक १२/०४/२०२१ रोजीच्या बैठकीत विचारार्थ 


सादर करण्यात आला. नियामक मंडळाने सदर प्रस्ताव मा. मंत्रीमंडळाच्या विचारार्थ सादर 


करण्याच्या सूचना दिल्या. 


त्यानुसार दिनांक १५/०९/२०२१ रोजीच्या मा. मंत्रीमंडळ बैठकीत सदर प्रस्ताव 


विचारार्थ सादर करण्यात आला. मा. मंत्रीमंडळाने बांधकामाची सद्य:स्थिती, किंमतवाढीची 


कारणमीमांसा इ. बाबींचा परामर्श घेऊन पेढी बॅरेज उसिंयो मध्यम प्रकल्पाच्या सन २०१८-१९ 


दरसूची वर आधारित रुपये ३६१.६१ कोटी किंमतीच्या प्रथम सुधारित प्रकल्प अहवालास 


प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२१/(प्र.क्र.१३६/२१)/ मध्यम प्रकल्प 
शासन निर्णय :- 


शासनाच्या या निर्णयाव्दारे पेढी बॅरेज उसिंयो मध्यम प्रकल्पाच्या सन २०१८-१९ 


दरसूची वर आधारित रुपये ३६१.६१ कोटी (रुपये तीनशे एकसष्ठ कोटी एकसष्ठ लक्ष फक्त) 


किंमतीच्या प्रथम सुधारित प्रकल्प अहवालास प्रज्षासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


उपशीर्ष निहाय तरतुदींचा गोषवारा सोबत जोडण्यात येत आहे. 


२. या योजनेस प्रदान केलेली प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता मध्यम प्रकल्प 


कार्यासनाच्या नोंदवहीमध्ये अनुक्रमांक ०७/ २०२१ वर नोंदवण्यात आली आहे. 


३. सदर प्रकल्पाचे काम नियोजित वेळेत व सुधारित प्रशासकीय मान्यता तरतुदीच्या 


मर्यादेत पूर्ण करण्यात यावे. 


४. या प्रकल्पाच्या कामावर होणारा खर्च मुख्य लेखाशीर्ष आय-५, ४७०१ मोठे व मध्यम 


पाटबंधारे प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च, १९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील 


गुंतवणूका (०२) योजनांतर्गत, (०२) (०१)विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपुर भाग 


भांडवली अंशदान (४७०१-एच ७२९) या लेखाशिर्षाखाली टाकावा व त्याखालील मंजूर 


अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


५. सदर प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत 


आहे. 


1) राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीने तांत्रिक छाननी अहवालात मुद्दा क्र. २७ 
मध्ये नमूद केलेल्या मुद्यांची पुर्तता करण्यात यावी. 

ii) आर्थिक दायित्व निर्माण होईल अशा नवीन घटकांचा शासन मान्यतेशिवाय 
प्रकल्पात समावेश करण्यात येणार नाही. 

ii) प्रगतीपथावरील निविदांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्यात येवून पाणीसाठ्याचा 
सिंचना करिता जास्तीत जास्त लाभ होईल अशा प्रकारे उर्वरित कामांचा 
प्राधान्यक्रम निश्चित करून त्यानुसार कामे/निविदा प्रक्रिया करण्यात येईल. 

1४) सदर प्रकल्पासाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ मंजूर प्रथम सुधारित प्रशासकीय 
मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन, निधी वितरण अथवा अतिरिक्‍त खर्च करता येणार 
नाही. या संदर्भात प्रचलित शासन निर्णय, /७ ची मार्गदर्शक तत्वे, वित्त अधिकार 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२१/(प्र.क्र.१३६/२१)/ मध्यम प्रकल्प 
मर्यादा, विहित केलेली निविदा कार्यपद्धती याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करण्यात येईल. 
४) प्रकल्पाचे काम नियोजना नुसार पूर्ण करण्यात येईल. 
vi) सदर प्रकल्पास केंद्रीय जल आयोगाची मान्यता प्राप्त करुन घेण्यात येईल. 
vii) राज्य तांत्रिक सल्लागार समिती(5(1/0) यांच्या छाननी अहवालातील मुद्दा क्र. 
२७ मध्ये नमुद अटी तसेच पेढी बॅरेज मध्यम प्रकल्प ता. जि. अमरावती प्रकल्पाच्या 
प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावा संदर्भात वर नमुद केलेल्या सर्व अटींची 
वेळेवर पुर्तता होत असल्याची संपूर्ण जबाबदारी विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, 
नागपूर यांची राहील. 


६. सदर शासन निर्णय, नियोजन विभाग, अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक १०६/२०२१/का. 
१४३४. दिनांक ०१/०७/२०२१ तसेच वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ दिनांक २६/०७/२०२१ 
यांच्या सहमतीने व मा. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक १५/०९/२०२१ रोजी झालेल्या बैठकीतील 
निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णयाची अंमलबजावणी निर्गमित दिनांकापासून करण्यात यावी. 


८. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२११००५१७४०११८८२७ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SUDARSHAN 0७ टी 
5 PAGAR ती 
सहपत्र :- उपशीर्षनिहाय तरतुदींचा गोषवारा (सुदर्शन पगार) 
शासनाचे उपसचिव 
प्रत, सहपत्रांसह :- 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
) मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.मंत्री (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
) मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
५) मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक,मंत्राळय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२१/(प्र.क्र.१३६/२१)/ मध्यम प्रकल्प 
99) महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ 
नागपूर. 
१२)कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 
१३) मुख्य अभियंता (द.व W व सहसचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, जलसंपदा विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
१४) मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, अमरावती. 
१५ उपसचिव (मो.प्र-१/ मो.प्र-२/जसं/निवसं/सिंव्य/लाक्षेवि/लपा/जवि/दक्षता),यांचे स्वीय 
सहाय्यक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६) उपसचिव (आस्था-कार्यासन) , (दक्षता-कार्यासन), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७ आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 
अधीक्षक अभियंता, अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, अमरावती. 
कार्यकारी अभियंता, अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभाग क्र. १, अमरावती. . 


१८ 
१९ 
20) feret विभाग ( व्यय-१२/ अर्थ-०२/अर्थ-१०/व्यय-६ अ), मंत्रालय, मुंबई. 
२१)नियोजन विभाग (कार्यासन १४३४), मंत्रालय, मुंबई. 

२२)मध्यम प्रकल्प कार्यासन संग्रहार्थ. 


) 
) 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२१/(प्र.क्र.१३६/२१)/ मध्यम प्रकल्प 


उपक्रीर्ष निहाय तरतुदींचा गोषवारा 


पेढी बॅरेज उसिंयो मध्यम प्रकल्प, तालुका. जिल्हा-अमरावती 
शासन निर्णय क्रमांक :- सुप्रमा-२०२१/(प्र.क्र. १३६/२१)/ मध्यम प्रकल्प 


दिनांक ०५/१०/२०२१ चे सहपत्र. 


(किंमत रुपये कोटी) 
अ.क्र उपशिर्ष प्रथम सुप्रमानुसार 
(अ) शीर्ष कामे 

१ अ- प्राथमिक १.२० 
२ ब- भूसंपादन १३६.८५ 
3 क- बांधकाम १४६.४८ 
४ ड - विमोचक 0७०७ | .00 
4 के - इमारती ०.६८ 
& एम - वृक्षारोपण ०.१५ 
9 at संकिर्ण ५.८६ 
८ पी- देखभाल व दुरुस्ती १.४६ 
९ आर- दळणवळण ०.१३ 
१७ ० क्ष-पर्यावरण ०.२० 

एकूण (अ) २९३.०१ 

(ब) | कालवा वितरण प्रणाली 

aa अ- प्राथमिक | oo .00 
2 ब- भूसंपादन 0७०७ | .00 
3 ड - विमोचक 0७७७ | .०० 
३ इ- प्रपात 0७७७ | .०० 
४ एफ़-सी . डी. aba 10७७७ | 
षु जी - पुल 0७०७ | .00 
६ एच - इस्केप | oo .00 
9 एल - मातीकाम 0७०७ | ,00 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२१/(प्र.क्र.१३६/२१)/ मध्यम प्रकल्प 


अ.क्र उपशिर्ष प्रथम सुप्रमानुसार 
९ एम - वृक्षारोपण 10७०७ | ०० 
१० ओ- संकिर्ण 0७७७ | .0० 
११ पी- देखभाल व दुरुस्ती 10०७ | .00 
१२ आर- दळणवळण 10७७७ | 00 
१३ यु-वितरिका भाग - ३ 10७०७ | ,00 
PDN ४४.२४ 
एकूण (ब) ४४.२४ 
एकूण (आ)--(ब) : ३३७.२५ 
q GST ८.३७ 
२ अनुषंगिक खर्च 94.88 
एकूण किंमत: ३६१.६१ 
ठळक बाबी 


अ) या योजनेचे RA BA (ICA) २२३२ हेक्‍टर आहे. 
ब) लाभव्यय गुणोत्तर - ०.६३ < १.५ 


क) आर्थिक परतावा दर (ERR) - १०.६२ 


Digitally signed by SUDARSHAN 5 PAGAR 
C=IN,S 


SUDARSHAN S 0 दा 2-1 


PAGAR 


MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES, 
DEPARTMENT 


Date: 2021.10.05 17:41:53 +05'30' 


(सुदर्शन पगार) 
शासनाचे उपसचिव 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


